कनिष्ठ अभियंता पदावरील मानीव दिनांक देऊन 
सेवा ज्येष्ठता क्रमांक सुधारित करण्याबाबत... 
श्री. सर्जेराव भिमराव पाटील, 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०१६/प्र.क्र. ६४ /आस्थापना-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी ,२०१९. 


वाचा :-१) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व गृहनिर्माण विभाग क्र. १२७६/ ८०२/ 
का.१८ दि.१५ फेब्रुवारी, १९७७ व दिनांक १९ मार्च, १९७७ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-१९९४/सीआर ३६/ भाग क्र.२/ 
आस्थापना-१ दिनांक १/८/२००१ 


शुध्दीपत्रक:- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची 
दि.१.४.१९७४ ते दि.३१.३.१९९६ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता १९९४/ सी आर ३६/ भाग क्र २/आस्थापना-१ दि. १.८.२००१ अन्वये प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये ज्येष्ठता क्रमांक १५९२ या ठिकाणी श्री.एस.डी. 
पाटील, यांचे नांव समाविष्ट करण्यात आले आहे. सदर नाव -एस.डी.पाटील* ऐवजी -एस.बी.पाटील* 
असे सुधारित करण्यात येत आहे. 


२.  श्री.सर्जेराव भिमराव पाटील हे कार्यव्ययी आस्थापनेवर पुणे परिमंडळांतर्गत दि. ९.७.१९७९ 
रोजी रुजू झाले व दि.२१.१०.१९८३ रोजी त्यांना नियमित अस्थायी आस्थापनेवर नियुक्‍ती देण्यात 
आली. दि.२१.१०.१९८३ या नियुक्‍ती दिनांकानुसार ज्येष्ठता क्रमांक १५९२ येथे श्री. सर्जेराव पाटील 
यांचे नांव समाविष्ट करण्यात आले होते. तथापि पुणे परिमंडळांतर्गत श्री. व्ही.एन. किरपेकर यांची थेट 
ARAM नियमित आस्थापनेवर नियुक्‍ती करण्यात आली असून ते दि.६.९.१९७९ रोजी कनिष्ठ अभियंता 
पदावर रुजू झाले आहेत. श्री. सर्जेराव पाटील हे श्री.किरपेकर यांच्या अगोदर कार्यव्ययी आस्थापनेवर 
कार्यरत असल्याने संदर्भाधीन दि.१५.२.१९७७ व १९.३.१९७७ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार 
श्री.किरपेकर यांच्या नियुक्‍ती दिनांकापूर्वीच्या एक दिवस आधीचा दिनांक म्हणजेच दि.५.९.१९७९ हा 
नियुक्तीचा मानीव दिनांक श्री.सर्जेराव भिमराव पाटील यांना देण्यात येत आहे. 


३. दिनांक ५.९.१९७९ या मानीव दिनांकानुसार श्री. सर्जेराव पाटील यांच्या ज्येष्ठता क्रमांकामध्ये 
बदल होत असून अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता संवर्गाच्या दि.१.४.१९७४ ते दि.३१.३.१९९६ या 
कालावधीच्या दि.१.८.२००१ या ज्येष्ठतायादी मधील त्यांचा ज्येष्ठता क्रमांक -१५९२' ऐवजी “६३१अ' 
असा सुधारित करुन खालील प्रमाणे सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०१६/प्र.क्र. ६४ /आस्थापना-१ 


ज्येष्ठता | कनिष्ठ जन्मदिनांक | नियमित | जात अभिप्राय 
क्रमांक | अभियंत्याचे नांव नियुक्‍ती | प्रवर्ग 
दिनांक 
६३१अ  श्री.एस.बी.पाटील | १/६/५७ ५/९/७९ | १)नावामध्ये 'श्री.एस.डी.पाटील' या 
ऐवजी 'श्री.एस.बी.पाटील' अशी 
सुधारित नोंद घेण्यात येत आहे. 


२) नियुक्‍ती दिनांक २१.१०.१९८३ या 
ऐवजी ५.९.१९७९ असा सुधारित 
करण्यात येत आहे. 

३) 48.9808 या मानीव 
दिनांकानुसार ज्येष्ठता क्रमांक 
६३१अ या ठिकाणी श्री.एस. 
बी.पाटील हे नांव समाविष्ट करण्यात 
येत आहे. त्यामुळे ज्येष्ठता क्रमांक 
१५९२ वरील नोंद वगळण्यात येत 
आहे. 


छ. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१६४८४०३९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAM AGARKAR 

S U N | | D EO RA M DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd05f4fdbbb9ed343f1 be2caf44a80e98 1a9aaaa980ed1 
Oed0e2772dfcca67cc, postalCode=400032, 
street=MANTRALAY,MUMBAI, ou=PUBLIC WORKS DEPT, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUNIL DEORAM 
AGARKAR 


Date: 2019.02.25 16:50:58 +05'30' 


(सु.दे.आगरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा/कोल्हापूर 
३. श्री. सर्जेराव भिमराव पाटील, शाखा अभियंता (से.नि.) (अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा यांचे 
मार्फत) 
४. कक्ष अधिकारी -संगणक कक्ष/आस्थापना-३/सेवा-३ 
५. निवडनस्ती-आस्थापना-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


